महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञे रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 
व्हाईस अँडमिरल रविंद्र भार्तृहरी पंडीत,जि. पुणे 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.१३६/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख:- ०३/०८/२०२३. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक 39.09.2098. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१६३५ 
दिनांक १७/०७/२०२३ 
प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. व्हाईस अँडमिरल रविंद्र भार्तृहरी पंडीत, जि. पुणे यांना 
राष्ट्रपती सचिवालयाच्या आदेशा क्र. ०७-प्रेस/२०२३, दि. १ एप्रिल,२०२३ अन्वये परम विशिष्ट सेवापदक हे 
पदक प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार व्हाईस अँडमिरल रविंद्र भार्तृहरी पंडीत 
यांना रु. ४,००,०००/- (रू. चार लक्ष फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचाळक,सैनिक कल्याण विभाग, 
पुणे यांनी Sat संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय: 

उपरोक्त नमूद प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 
योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शोर्य/सेवापदक धारकाचे शोर्य/सेवापदक 'पदक प्राप्त झाल्याचा 
पदनाम, नाव व पत्ता दिनांक 


०२७४६- व्हाईस अँडमिरल परम विशिष्ट सेवापदक | २६ जानेवारी, २०२३ | ४,००,०००/- 
रविंद्र भार्तृहरी पंडीत 

Commander-in-Chief, 

Strategic Forces Command, 

92 Acres Complex, Ullan 

Batar Road, Near Raksha 

Sampada Bhavan, opp 

Metro Pillar No- 282, New 

Delhi ११००१० 


एकूण रक्‍कम रूप 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.१३६/का-२८ 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. २,००,०००/- 
(रू. दोन लक्ष फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्कम म्हणजे रु. २,००,०००/- 
(रू. दोन लक्ष फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. २,००,०००/- 
(रू. दोन लक्ष फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, 
८०० - इतर खर्च, (०००५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - Sera या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून 

प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांनी कोषागार 

कार्यालय, पुणे येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 

५. हाशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक 39.09.2098 मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३१६४६०९३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUGANDHA ७ 0. 
(सुगंधा पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 

५.जिल्हाधिकारी, पुणे. 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे. 

९.सह संचालक, SS व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. रविंद्र भार्तृहरी tsta,Commander-in-Chief, Strategic Forces Command, 92 Acres Complex, Ullan 

Batar Road, Near Raksha Sampada Bhavan, opp Metro Pillar No- 282, New Delhi ११००१० 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


